संस्थापक संपादक : साने गुरुजी 





५ ! | ४ 


साधना साप्ताहिकाचा 
बाल-कुमार, 


दिवाव्दी अंक 202/ 
पृष्ठे 44 (संपूर्ण बहुरंगी) 
किमत 40 रुपये 





प्रकाशनपूर्व सवलतीत 20 रुपये 
(50 वा अधिक प्रती घेतलया तर) 


45 ऑक्‍्टोबर 2024 पासून उपलब्ध 





या वर्षीच्या 
अकात 
काय आहे? 
चार देशांतील 


सहा चित्रपट 


कर 











आवाहन 
हा 


74 वर्षांची परपरा असलेल्या 

साधना साप्ताहिकाच्या वतीने मागील 

44 वर्षापासून दरवर्षी 

बालकुमार दिवाव्ठी अंक प्रकाशित 

केला जातो. हा अंक जरी 40 ते 45 वर्ष 
वयोगट समोर ठेवून काढहला जात असला 
तरी पालक, शिक्षक आणि वाचनाची 
सवय असलेल्या कोणालाही आवडठतो. 


गेली काही वर्ष हा अंक विशिष्ट थीम घेऊन 
काढला जातो. या वर्षीच्या अंकाची 

थीम आहे चार देशांतील सहा चित्रपट. 

है चित्रपट मुलांना पाहायला आवडतील 

व समजतील असे आहेत, या चित्रपटांच्या 
केंद्रस्थानी बाल व कुमार वयोगटातील 
मुले-मुली आहेत, पण हे बालचित्रपट 
नाहीत. त्यातून त्या मुला-मुलींचे भावविश्व 
प्रकट होते आणि त्यांच्या दृष्टीतून 
सभोवतालाचे दर्शनही घडते. हे सहा लेख 
वाचणाय्या लहान-मोठ्यांच्या मनात 

मूव्ठ चित्रपट पाहण्याची इच्छा तीत्र होईल, 
एवढेच नाही तर आपल्या सभोवतालाकडे 
अधिक सजगपणे व संवेदनशीलपणे 
पाहण्याची टृष्टी मिव्ठेल, 

असा हा अंक व्यक्तिगत, समूहात्मक 

व सस्थात्मक पातव्ठीवर जास्तीत जास्त 


खरेदी करून वाटप केला जावा, 
भेट दिला जावा अशी विनंती आहे. 


- सपादक, साधना साप्ताहिक 











अकरा वर्षाचा चिन्मय, वडिलांचा नुकताच मृत्यू 
झालाय आणि सरकारी नोकरी करणान्या आईची बदली 
पुण्याहून कोकणात रत्नागिरीला झालेली आहे. तिथली 
शाव्ठा आणि वर्ममित्र यांच्याशी जुव्ठवून घेण्यासाठी 
चिन्मय झगडतोय आपणि नवी नोकरी व पतीचे निधन 
या स्थितीत चिन्मयला हाताव्ठताना आईची ओढाताण 
होते आहे. कोसव्ठलेले संकट, करावे लागलेले 
स्थलांतर आणि विश्वास मोडून पडणे यांचे 

दर्शन घडवणारा हा चित्रपट आहे. 


किल्ला 
(मराठी, महाराष्ट्र) 
लेखन : दिपाली अवकाठछे 


हिमाचल प्रदेशातील एका खेड्यातील बिनिया नावाची 
बारा वर्षांची मुलगी जनावरे चरायला घेऊन डॉगरात 
जाते, तेथे काही जपानी पर्यटक तिला भेटतात 
त्याच्याकडे असलेली निव्व्या रंगाची मोठी व 

आकर्षक छत्री तिला आवडते, स्वतःकडील नेकलेस 
देऊन त्या बदल्यात छत्री मिव्ठवते, आई प्रचंड रागावते, 
पण अशी वस्तू गावात कोणाकडेच नाही म्हणून 
बिनियाला वेगछेच ग्लमर प्राप्त होते. गावातील एकमेव 
दुकानदार असलेल्या नंदू खत्रीला त्या छत्रीचा 
हेवा वाटतो, ती मिव्ठवण्यासाठी तो हिल 
हर तच्हेचे प्रयत्न करतो 2५ 26079 
त्यातून घडणारे नाट्य ८८८८ १४५ 


द ब्ल्यू अम्ब्रेला 
(हिंदी /इंग्रजी, भारत) 
लेखन : मृद्गंधा दीक्षित 













2. 

कद कलर ऑफ 
॥॥ पेंरटाईस 
6.9 | * 4 (पर्शियन, इराण) 

5. # श लेखन : हिनाकौसर खान 
इराणची राजधानी तेहरान येथील अंध मुलांच्या शाल्ठेत 
शिकणारा बारा वर्षाचा मोहम्मद. सुट्टीसाठी गाबी जाता 
येईल याची प्रतीक्षा करतोय, पण त्याचे वडील त्याला 
घेऊन जाण्यास उत्सुक नाहीत. नाईलाज होतो तेव्हा 
घेऊन जातात, पण काही अंतरावरील दुसन्या गावात 
एका अंध सुताराच्या हाताखाली काम करायला 
पाठवतात. कारण काय तर पत्नीचा मृत्यू झालेला आहे 
आणि दुसरे लग्न करावे लागणार आहे, पण आधीचा 
अंध मुलगा आहे है कब्ठले तर ते लग्न होणार नाहीये. 
हृदय पिव्ठवटून टाकणारी कथा... 


व्हेअर इज 
द फ्रेंडस होम? 


(पर्शियन, इराण) | 
लेखन : समीर शेख . 


इराणमधील एका शाक्ठेत दोन खेडेगावातील मुले आहेत. 
एका गावातला मोहम्मद आणि दुसन्या गावातील अहमद. 
पुन:पुन्हा सांगूनही मोहम्मद त्याचा होमवर्क असलेली 
नोटबुक आणत नाही म्हणून शिक्षक त्याला तंबी देतात, 
'उद्या आणली नाहीस तर शाझ्ठेतून काढून टाकले जाईल.. 
त्या रात्री अहमदला कब्ठते, त्याची नोटबुक तर चुकून 
आपल्या दूप्तरात आलेली आहे. आईला तो तसे सांगतो, 
ती रागावते आणि नोटबुक परत करायला पाठवते, 

त्या गावात जाऊन मित्राचे घर शोधण्यासाठी 

त्याला बरीच यातायात करावी लागते. 





























- ॥ की ॥ सं हु ॥ कि 
(इंग्रजी, ब्रिटन) 


ब्रूेनो हा आठ वर्षाचा मुलगा. त्याचे वडील नाझी 
जर्मनीच्या सैन्यात कमांडर आहेत, त्यांची बदली 
पोलंडच्या सीमारेषेवर झालेली आहे. त्यांच्याकडे 
कामगिरी आहे, तुरुगात ठेवलेल्या ज्यू कैद्यांवर 
देखरेख ठेवण्याची, त्यातील एका कैद्यासोबत त्याचा 
आठ वर्षाचा मुलगा शमुल राहतोय. ब्रूनो आणि 
शमुल यांची ओव्ठख होते, मैत्री होते. पण कैद्याचा 
मुलगा आणि कमाडरचा मुलगा याच्यातील 

मैत्री तोडण्याचा प्रयत्न होणे साहजिकच,... 


पलल्‍्डन आणि न्यालमा 
ही दोन ' युले बौद्ध भिख्खूच्या 
मठात नव्याने दाखल झाली 
फोरपा/ आहेत, त्या दोघांनाही 
फुटबॉलची आवड आधीपासून 
5 की 2 कि 


आहे. पण नव्या मठात 
(हिंदौ-तिबेटन, भूतान) फूटबॉल म्हणजे काय हे 















































गा दरम्यान फुटबॉल विश्वचषकाचा 
अंतिम सामना जवठछ आलाय, 
तो बघायची त्यांची इच्छा 
तीत्र आहे. त्यासाठी मठात 

टीव्ही आणायला हवा, 

नाही तर रात्री पढ्न जाऊन 
कुठे तरी तो सामना पाहायला 
हवा. त्यातून घडणारे 
उत्कठावर्धक व रोमांचक नाट्य, 
फुटबॉल सामन्यासारखेच... 








प्रकाशनपूर्व सवलत नोंदणीसाठी 
सूचना 


प्रत्येक अंकाची किमत 40 रुपये आहे. 

मात्र 50 वा अधिक प्रतींची नोंदणी करणाय्या 
व्यक्ती, संस्था, शाव्ठा यांनी एकत्रित मागणी 
करताना प्रत्येकी रुपये 20 प्रमाणे नोंदणी करावी. 


एक्‌ण रक्कम रोख/मनिऑडर/चेक/डीडी/ 

[५६॥॥ या स्वरूपात पाठवावी, सोबतचा 0२ 200७ 
स्कैन करून 600॥७ [23,//72।॥076 [09% द्वारे नीम मम 
रक्षम पाठवणे सर्वाधिक सोईचे! चेक वा डीडी ## रा. मा 
साधना साप्ताहिक या नावाने काढावा किंवा 
साधनाच्या बँक खात्यावर रक्षम जमा करावी. 
खात्याचे नाव : साधना साप्ताहिक/ 
>80#॥9/7॥3 ४४896/<|५ 

सेव्हिंग्ज खाते क्रमांक 60025586634 
[50५ (०006- /४॥80000007 

बँक ऑफ महाराष्ट्र, बाजीराव रोड शाखा, पुणे 2. 
(बँकेत रोख, चेक, |४६४, अथवा 07 ८००६ द्वारे 
रक्कतम जमा केल्यावर, साधना कार्यालयाला नाव, 
पत्ता, फोन नंबर कव्ठवणे आवश्यक आहे.) 





दिनांक 45 ऑक्‍्टोबरपासून रजिस्टर बुक-पोस्ट, कुरिअर 
अथवा साधनाच्या वतीने आलेल्या वाहनाद्वारे अंक 
पाठवले जातील, अंक पाठवण्याचा खर्च साधनाच करेल. 


संपर्कासाठी पत्ता 

बालकुमार दिवाव्ठी अंक 2027 

साधना साप्ताहिक 

434, शनिवार पेठ, पुणे 44030 

कार्यालयीन फोन 020 2445724 | ४०७ : 7028257757 
8779॥ : ४४886/९५530#॥93/7॥3(600॥#779॥.007 


अकल्प व्यवस्थापक 
गोपाछ नेवे, |॥00 : 9424702844 


